कुटीर रुग्णालय, पारोळा, जि.जळगांव 
येथील ३० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ- २०१९/ प्र.क्र.९०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-पदआ-२०१९/प्र.क्र.९०/आरोग्य-३, 
दिनांक- १९.०३.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नाशिकमंडळ 
नाशिक/अपदे मुदतवाढ/सन१९-२०/३००७-०८/१९, दिनांक-१५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक 
मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील कुटीर रुग्णालय, पारोळा जि.जळगांव येथील ३० अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार कुटीर रुग्णालय, पारोळा, 
जि.जळगांव येथील ३० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घाळण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - ग्रामिण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/ प्र.क्र.९०/आरोग्य-३, 


११० -१ - इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(09)(09) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१४५०१०७०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a al j Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D i al e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


Health D. 
Kadam Patil 0905000011. 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगांव. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक, कुटीर रुग्णालय,पारोळा जि.जळगांव. 

१०.वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


"348८५८9 १९५८९५//०् “By 
*५-1४/२22 ३/0/३ ४2८/२ १७३ 


*२-४७४2>2> अ ४/१ sed 
/६४१२/०७५८७॥१॥ कुश | > 


"६००३ /३/०२ ४ ‘ate 
foas fe 272/प्र्य)> अण 


“ppp phe Yue gh ppb ४३०२ ‘ine 72 20३4०2 ‘pi 3 Bb १४०७ 
1२४ 21S 21281221५2 wile ५५६८ (22५: wel ‘IP 1७1४2 ‘eee phe 


> 


९ ी a 


